महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी 
योजने अंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक 
सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत सुधारित सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो) 
शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१ 
नवीन प्रशासन भवन, १६ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२१. 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो २०१२ / प्र.क्र. ३०/रोहयो १, दि. १७ डिसेंबर, 2092 
२. शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१, दि.२८ नोव्हेंबर, २०१७ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर, २०१२ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींसंदर्भात सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात 
आल्या. त्याअनुषंगाने विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार सहकार्यक्रम अधिकारी 
तथा गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात आला. तदनंतर संदर्भाधीन शासन पत्र 
दि.२८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेऐवजी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना प्रदान करण्यात आले. सदर अधिकार पुन्हा गटविकास अधिकारी, 
पंचायत समिती यांना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांना 


देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०४१४०९३१०६१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDKUMAR 
VERMA 


(नंद कुमार ) 
अपर मुख्य सचिव (रो.ह.यो) 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
५. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

८. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 

११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१२. सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

१३. सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१४. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१५. मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) विभाग, पुणे 

१६. सर्व उपसचिव/अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (रोहयो) 

१७. निवडनस्ती मग्रारो-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


